नागपूर विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पमुवा -२०२३/प्र.क्र.३४/अ-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १० एप्रिल, २०२३ 


वाचा :- १) वित्त विभाग शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. दि.०८.०२.२०२३. 
२) विभागीय SET, नागपूर यांचे पत्र क्र.भूसंपादन/कार्या-४(२)/कावि-९२/२०२०, दि.२३.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या दि. ०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयाने दि.०१.०३.२०२३ दि.३१.०८.२०२३ या कालावधी 
करीता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करणेबाबत मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांनी त्यांचे दि.२३.०२.२०२३ च्या पत्रानुसार त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केली आहे. यापूर्वी दि. ०१.०९.२०२२ ते 
दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर भूसंपादन 
कार्यालयामध्ये कार्यरत पदांचा आकृतीबंध निश्चित झालेला नसल्यामुळे वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे अधिनस्त विभागातील भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाने दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णय नुसार अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२३ ते 
३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढीचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना दिळे आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सोबत जोडलेल्या 
“जोडपत्र-अ* मध्ये नमूद ९४ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदत वाढीस मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


१. अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या पदांवरील कर्मचा-यांना विभागांतर्गत रिक्‍त पदावर सामावून 
घेण्यात आले आहे अथवा वित्त विभागातील अतिरिक्त संवर्ग कक्षाकडे वर्ग करण्यात आले 
आहे. 

२. उक्त ९४ अस्थायी पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठीरिक्‍त नाही व 
सदर पदांचा अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये समावेश आहे. 

३. सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. ही सर्व पदे त्या विभागाच्या स्थायी संवर्गात तात्पुरती म्हणून समजण्यात यावीत 

५. सदर पदे झासनाच्या वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या आदेशाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतरपूरक 
भत्ते मिळण्यास पात्र राहतील. 


०२. याबाबत होणारा खर्च “मागणी क्र. सी-१/२०२९/जमीन महसूल-००१-संचालन व प्रशासन 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) भूमी संपादन आस्थापना 
योजनांतर्गत (०२), (०५) आयुक्त, नागपूर वेतने (२०२९ ०२४२ ०१) आणि योजनेतर पदावरील खर्च, 
योजनेतर (०१)(०५) आयुक्‍त, नागपूर - वेतने (योजनेतर) (२०२९ ०१२६ ०१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा -२०२३/प्र.क्र.३४/अ-१ 


टाकून तो खर्च वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ व २०२३-२०२४ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
तसेच याबाबतचा प्रत्यक्ष खर्च वर्षअखेर संबंधित संपादन विभागाकडे (महसूल व वन विभागाखेरीज) 
वर्ग करण्यात यावा. 

०३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा. नि. क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

Ov, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०४१०२०२००८२९१९ असा आहे. सदर आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
NITIN GANESH revecovenone 


2.5.4.20=ad84daad5bc79f6d90c62a987708b24ed191867c04fb6c81 
5de59aff3e614298, postal hi 


0 )0032, st=! 
I ber=29F6A57CDB1152EAB3B6F60FA7218F9DA9621B43A. 
1094379E9D6D5E49321B789, cn=NITIN GANESH SONKHASKAR 
Date: 2023.04.10 20:25:08 +05'30' 


(नितीन गणेश सोनखासकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत:- जोडपत्र-अ 


प्रत, 

१) प्रधान सचिव (वने) ,महसूल वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग,नागपूर (२ प्रती) 

३) महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा / अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर (२ प्रती) 

४) जिल्हाधिकारी, नागपूर /वर्धा/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया /गडचिरोली. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर /वर्धा/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया /गडचिरोली. 

६) जलसंपदा विभाग, कार्यासन ( टि-४/टि-१२/टि-१९,मोप्र-२,अर्थ-१ व बी शाखा), मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

७) उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 

८) उपसचिव,नगर विकास विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 

९) उपसचिव (अर्थ-९), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१०)अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी ,( अ-२/अ-३/अ-४/ ई-१/ई-६/ई-७/ई-८/भ-१,र-१२) महसूल 
वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१) निवडनस्ती (अ-१). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा -२०२३/प्र.क्र.३४/अ-१ 


> शासन निर्णय :- 
महसूल व बन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक THAT -२०२३,/प्र.क्र.३४/अ-१, दि. १०/०४/२०२३. 


जोडपत्र --अ 


नागपूर विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील मुदत वाढ द्यावयाच्या ९४ अस्थायी पदांबाबतचे विवरणपत्र:- 


अ.क्र. | जिल्हा नुदतवाढीसाठी नागपूर विभ स्थायी पदांचा तपश 
= अव्वळ | मंडल कनिष्ठ | वाहन li 'एकूण 
कारकून | अधिकारी | लिपिक | चालक 
aa नागपूर ०७ ०६ ou ०७ Saal १२ । ३७ 
०२ fe o¥ ०३ ०३ ०३ ०१ of | २२ 
०३ । भंडारा ox o¥ o¥ o¥ 7.) of | रेड 
०४ | चंद्रपूर ०१ fa! a Ee || ees fee 08 
o& ॥८& शा ०्श 02 08 02 ee? || ०२ of 
'एकूण-अ १७ ay १३ १५ ०१ ३० | ९० 
०६ | विभागीय आयुक्त कार्यालय, ov 
नागपूर 
नगर रचनाकार- 08 
अव्वल कारकून-०२ 
लघु टंकलेखक-०१९ 
एकूण-ब- ov 
'एकूण ( अ--ब ) By 
kK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


